भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर 
आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय 
स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१४/तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- ०९ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/तांशि-६ 
दिनांक २८ जानेवारी,२०२१. 


प्रस्तावना :- 

संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व अत्याधुनिक सोयी 
सुविधांनी युक्त असे शासकीय मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय स्थापन 
करण्यासंदर्भात सर्व बाबींचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक २८ जानेवारी, २०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या 
अभ्यास समितीने प्रस्तावित संगीत महाविद्यालयाचे नाव “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय 
संगीत महाविद्यालय” असे करण्याची शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व अत्याधुनिक सोयी 
सुविधांनी Jat असे शासकीय संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. या 
प्रस्तावित शासकीय संगीत महाविद्यालयाचे नाव “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत 
महाविद्यालय” (Bharatratna Lata Dinanath Mangeshkar International College of Music) असे राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२१०१२५३१०३८०८ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


r 
Sh Higher & 


te 2s 


Sandesh 2 
Rajaram Utekar टा 
(a. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१४/तांशि-६ 


७) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

qo) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) श्री.हृदयनाथ मंगेशकर, 109, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 

१२) श्रीमती उषा मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 

१३) श्री. आदिनाथ मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई ४०० ०२६ 

१४) श्री.शिवकुमार sl, २२, राजीव अपार्टमेंट, झिगझॅग रोड, पाली हिल, वांद्रे (प.), मुंबई Yoo ०५० 

१५) श्री.झाकीर हुसेन, ए-१०३, सिमला हाऊस, नेपेन्सी रोड, मुंबई ४०० ०२६ 

१६) श्री.सुरेश वाडकर, आजीवसन, एस.एन.डी.टी.जवळ, जुहू तारा रोड, सांताक्रूज (प.), मुंबई ४०० ०४९ 

१७) श्री.अजोय चक्रवर्ती, श्रुतीनंदन ७०, गोल्फ क्लब रोड, डोलीगंज, कोलकाता, ७०० ०३३ 

१८) श्री.ए.आर.रहमान, नं.१५, डॉ.सुब्बरायन नगर, फोर्थ स्ट्रीट, कोडमबैकम,चेन्नई, ६०० ०२४ 

१९) श्री.शंकर महादेवन, साझा विला, प्लॉट ६० सी, सेक्टर २९, वाशी, नवीमुंबई, ४०० ७०५ 

२०) श्री.मनोहर कुंटे, सेवानंद सोसायटी, इमारत क्र.६, फ्लॅट क्र.८०, चित्रकार केळकर मार्ग, विलेपार्ले (पू.) 
मुंबई ४०० ०५७ 

२१) श्री.निलाद्री कुमार, ४०३,वाइन्डरमिअर, नॉर्थ एव्हेन्यू, सांताक्रूझ (प.), मुंबई ४०० ०५४ 

२२) HAART पै, ४०१, ब्ल्यू माऊंटन, अप्पर गोवींद नगर, शनी मंदिराजवळ, मालाड(पू), मुंबई Yoo ०९७ 

२३) श्रीमती प्रियंका खिमानी, ७०३/७०४, तुलसानी चेंबर्स, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई ४०० ०२१ 

२४) निवड नस्ती (ताशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


